पंचायत समिती, कोरेगाव (जि. सातारा) 
येथील नवीन प्रशासकीय इमारत 
बांधकामास प्रशासकीय मान्यता 
देण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
ग्राम विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः पंसई-२०२३/प्र.क्र.७७/बांधकाम-४ 
५वामजला, मर्झबान पथ, २५ बांधकाम भवन, 
फोर्ट, मंत्रालय, मुंबई- ४०० ००१ 
तारीख : २५ ऑक्टोबर, 2023 


वाचा :- 
१) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, सातारा यांचे पत्र क्रमांकः 
साजिप/बांध/द/तांत्रिक/-२/१६९/२०२३, दिनांक २१ फेब्रुवारी, २०२३. 
२) मा.उच्चाधिकार समितीचे दिनांक ११ जुले, २०२३ रोजीच्या बैठकीचे इतिवृत्त. 


प्रस्तावना :- 


मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, सातारा यांनी वाचा मधील अनुक्रमांक १ 
येथील पत्रांन्वये पंचायत समिती, कोरेगाव (जि. सातारा) येथील नवीन प्रशासकीय इमारत 
बांधकामास प्रशासकीय मान्यता देण्याची विनंती केली आहे. 


०२. कोरेगाव पंचायत समिती प्रशासकीय इमारत सन १९६४ मध्ये बांधण्यात आली आहे. 
सदर इमारत ही जीर्ण व धोकादायक झालेली आहे. तसेच पंचायत समितीशी tom इतर 
तालुका स्तरीय कार्यालय बांधकाम, पाणी पुरवठा, जलसंधारण, बाल विकास कार्यालय व 
शिक्षण विभाग हे जागे अभावी इतर ठिकाणी कार्यरत आहेत. सदर इमारत प्रशासकीय दृष्ट्या 
कर्मचारी बसण्यासाठी व कार्यालयीन कामकाजासाठी जागा yal नाही. पंचायत समिती, 
कोरेगाव (जि. सातारा) येथील नवीन प्रशासकीय इमारतीचे बांधकाम नगर भूमापन क्र. ४० या 
क्षेत्रावर करण्यात येणार आहे. सदर जागा ही मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, 
सातारा यांच्या नावावर आहे. पंचायत समिती, कोरेगाव येथील नवीन प्रशासकीय इमारत 
बांधकामाचे एकुण बांधकामाचे क्षेत्रफळ ५४६६.९२ चौ. मी. इतके प्रस्तावित केले आहे. मुख्य 
कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, सातारा यांनी पंचायत समिती, कोरेगाव (जि. सातारा) 
येथील नवीन प्रशासकीय इमारतीकरिता उपमुख्य वास्तुशास्त्रज्ञ, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक 
विभाग, पुणे यांच्या नकाशावर आधारित, रू.२६,५७,००,०००/- इतक्या किंमतीचे अंदाजपत्रक 
सादर केलेले आहे. सदर अंदाजपत्रक सन २०२२-२३ च्या दरसूचीवर आधारित असून ते 
कार्यकारी अभियंता (बां.), जिल्हा परिषद, सातारा, अधीक्षक अभियंता, सा. बां. मंडळ, सातारा 
व मुख्य अभियंता, सा. बां. प्रादेशिक विभाग, पुणे यांनी साक्षांकित केलेले आहे. मुख्य कार्यकारी 
अधिकारी, जिल्हा परिषद, सातारा यांनी प्रस्तावासोबत, जिल्हा परिषदेच्या ठरावाची प्रत, 


शासन निर्णय क्रमांकः पंसई-२०२३/प्र.क्र..9७/बांधकाम-४ 


जागेचे मालमत्ता पत्रक, लीड चार्ट, FN चार्ट, ले-आऊट प्लॅन इत्यादी कागदपत्रे सादर 
केलेली आहेत. 

०३. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, सातारा यांनी सादर केलेल्या प्रस्तावाची 
मा.उच्चाधिकार समितीने केलेल्या छाननी अंती, पंचायत समिती, कोरेगाव (जि. सातारा) येथील 
नवीन प्रशासकीय इमारत बांधकामाच्या LDF+UGF+2 मजल्यांचे एकुण ५४६६.९२ चौ.मी. इतक्या 
क्षेत्रफळाच्या रू.२३३४.०० लक्ष इतक्या अंदाजपत्रकीय किंमतीस प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय:- 


पंचायत समिती, कोरेगाव (जि. सातारा) येथील नवीन प्रशासकीय इमारत बांधकामाच्या 
रूपये २३,३४,००,०००/- (रूपये तेवीस कोटी चौतीस लक्ष फक्त) इतक्या अंदाजपत्रकीय 
किंमतीच्या कामांस पुढील अटींच्या अधीन राहून या शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय मान्यता देण्यात 
येत आहे. 


१. पंचायत समिती, कोरेगाव (जि. सातारा) येथील नवीन प्रशासकीय इमारत बांधकामाच्या 
रू.२३३४.०० लक्ष इतक्या किंमतीचे ढोबळ अंदाजपत्रक सादर केलेले आहे. तथापि, सन 
२०२२-२३ दरसूचीवर आधारित सविस्तर अंदाजपत्रक संबंधित मुख्य अभियंता, सार्वजनिक 
बांधकाम प्रादेशिक विभाग यांची मंजुरी घेणे बंधनकारक राहील. 

२. पंचायत समिती, कोरेगाव (जि. सातारा) येथील नवीन प्रशासकीय इमारत बांधकामाच्या 
आराखड्यास उपमुख्य वास्तुशास्त्रज्ञ, प्रादेशिक विभाग यांची मंजुरी घेणे बंधनकारक 
राहील. 

३. पंचायत समिती, कोरेगाव (जि. सातारा) येथील नवीन प्रशासकीय इमारतीकरिता शासन 
निर्णय, सा. बां. वि. क्र. सीएटी-१०९६/प्र.क्र.१७२/इमारती-२, दि.७.१.२००४ नुसार विहीत 
केलेल्या नोंदणीकृत फर्निचर/मॉड्युलर फर्निचर उत्पादक अथवा पुरवठादार/अंतर्गत 
सजावटकार यांच्याकडून विहीत कार्यपध्दती अनुसरुन फर्निचरचे काम करून घेणे 
बंधनकारक राहील. 

४. प्रस्तुत बांधकामास तांत्रिक मान्यता देण्यापुर्वी संकल्पन तपासून घेणे आवश्‍यक राहील. 

५. नियोजित नवीन प्रशासकीय इमारतीच्या बांधकामासाठी प्रस्तावित असलेली जागा जिल्हा 
परिषदेच्या नावावर असणे बंधनकारक राहील. 

६. प्रस्तुत इमारतीचे बांधकाम विहित नमुना आराखड्यानुसार हाती घेण्यापूर्वी, स्थानिक 
नगररचना प्राधिकरणाची तसचे अग्निशमन यंत्रणेची मंजुरी घेणे बंधनकारक राहील. 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः पंसई-२०२३/प्र.क्र.9७/बांधकाम-४ 


७. नियोजित आराखड्यात महिला पदाधिकाऱ्यासाठी प्रसाधनगृहासह विश्रांती कक्षाचे 
संकल्पन करण्यात येवून, सदर व्यवस्था इमारतीमध्ये निर्माण करण्यात यावी. 

८. प्रस्तुत प्रशासकीय इमारत बांधकामामध्ये ग्रीन बिल्डींग संकल्पना अंमलात आणून, नैसर्गिक 
प्रकाशयोजना व वायुवीजन, पाण्याच्या व उर्जेच्या वापरात काटकसर, पर्जन्य जलपुन:र्भरण 
आणि जास्तीत जास्त पर्यावरणपूरक बांधकाम साहित्य व साधन-सामुग्रीचा वापर करणे 
आवश्यक राहील. 

९. प्रस्तुतचे काम हाती घेतल्यापासून जास्तीत जास्त तीन वर्षात पूर्ण होईल, असे नियोजन 
करून, इमारत बांधकामाचा त्रैमासिक प्रगती अहवाल वेळीच शासनास पाठविण्याची 
संबधित मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद यांनी दक्षता घ्यावी. 

१०.या प्रकरणी सुधारीत प्रशासकीय मान्यता दिली जाणार नसल्याने, मंजूर प्रशासकीय 
मान्यता किंमतीतच काम पूर्ण करण्याची संबधित कार्यकारी अभियंता (बांध), जिल्हा परिषद 
यांनी दक्षता घ्यावी. प्रशासकीय मान्यतेपेक्षा अधिक खर्च झाल्यास तो संबंधित जिल्हा 
परिषदेने सोसावा. 

११.प्रस्तुत प्रशासकीय इमारतीमध्ये अपंगांना सोयी-सुविधा उपलब्ध होण्याच्या दृष्टीने रॅम्प, 
रेलींग व तत्सम सुविधा निर्माण करणे बंधनकारक राहील. 

१२.प्रत्यक्ष इमारतीचे बांधकाम करतेवेळी पर्यावरण विभाग क्र.ईएनव्ही-२०१३/प्र.क्र.१७७/ 
तां.क.१, दि.१० जानेवारी, २०१४ मध्ये उल्लेख करण्यात आलेल्या मार्गदर्शक तत्वानुसार 
कार्यवाही करण्यात यावी. 

१३.खरेदीशी संबंधीत बाबींकरिता ई-निविदा प्रणालीचा अवलंब करून उद्योग, ऊर्जा व 
कामगार विभागाकडील दिनांक २४/०८/२०१७ च्या शासन निर्णयान्वये निर्गमित केलेल्या 
सूचना विचारात घ्याव्यात. 

१४.स्थापत्य कामाच्या काळावधीतच विद्युतीकरणाबाबत तसेच इतर अनुषंगिक कामांचे योग्य 
नियोजन करून सदर कामे पुर्ण करावीत. 

१५.सदर सविस्तर अंदाजपत्रकास मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, 
सातारा यांचेकडून तांत्रिक मान्यता घेण्यात यावी. 


०२. पंचायत समिती, कोरेगाव (जि. सातारा) येथील नवीन प्रशासकीय इमारत बांधकामाच्या 
सविस्तर अंदाजपत्रकाचा सर्वसाधारण गोषवारा पुढीलप्रमाणे आहे. 


General Abstract For Construction of Koregaon P. ७. Administrative Building Dist. Satara 
Sr. No. Description of Item Cost (In Rs.) 
(A) Essential Items 
1 (a) Building proper 
Lower Ground Floor 1311.46 19671900.00 
Upper Ground Floor 1311.46 35409420.00 
First Floor 1422.00 38394000.00 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः पंसई-२०२३/प्र.क्र.9७/बांधकाम-४ 


General Abstract For Construction of Koregaon P. ७. Administrative Building Dist. Satara 
Sr. No. Description of Item Cost (In Rs.) 
Second Floor 1422.00 38394000.00 
Sub Total (a) 131869320.00 
(b) Rain / Roof Water Harvesting 500000.00 
(c) Furniture 14545000.00 
Sub Total (b+c) 15045000.00 
2 Water Supply, Sanitary Work 5% of (a) 6593466.00 
Electrification 
Internal 5% of (a) 6593466.00 
External 6% of (a) 7912159.00 
Fier Fighting Arrangement with Alarm 2000000.00 
Sub Total (2) 16505625.00 
(B) Miscellaneous Items 
i. Compound wall & Gate 4057696.00 
ii. Internal Roads 1987518.00 
iii. Dismentiling 235203.00 
iv. Land Scaping 300000.00 
v. Soil investigation & Detail Land Survey 100000.00 
Sub Total (B) 6680417.00 
Sub Total (A+B) 176693828.00 
(C) Optional Items 
i. Underground Water Tank for R/W Harvesting 300000.00 
ii. Water main storage, pump house and bore well, etc. 300000.00 
iii. Air Condition 300000.00 
iv. Lift 1500000.00 
v. DG set Transformer, MSEB Charges 300000.00 
vi. Sound System & Projector 200000.00 
vii. Front elevation 2000000.00 
viii. CCTV 200000.00 
Sub Total (C) 5100000.00 
Project Cost (P) = (A) + (B) + (C) 181793828.00 
(D) Provisions 
i) Contingencies 4 % on (a) 5274773.00 
ii) Consultancy charges 1.5 % on (P) 2726907.00 
iii) G.S.T. 18 % on (P) 32722889.00 
iv) Labour Insurance 1 % on (P) 1817938.00 
v) Price Escalation 5 % on (P) 908969 1.00 
Sub Total (D) 51632199.00 
Total Project Cost (A+B+C+D) 233426027.00 
Says 23,34,00,000/- 
०३. प्रस्तुत कामाच्या सविस्तर अंदाजपत्रकास सक्षम प्राधिकाऱ्यांकडून त्वरेने तांत्रिक 
मान्यता घेऊन त्याची प्रत शासनास सादर करावी. 
०४. उपरोक्त प्रशासकीय इमारत बांधकामासाठी संबधित सक्षम प्राधिकाऱ्याची तांत्रिक 


मान्यता प्राप्त झाल्यानंतर, अनुदान स्वरूपात निधी टप्प्या-टप्प्याने उपलब्ध करून दिला जाणार 
असून, तो उपलब्धतेनुसार अर्थसंकल्प वितरण प्रणाली (808) द्वारे वितरीत करण्यात येईल. 
यावरील खर्च "२५१५-इतर ग्रामीण विकास कार्यक्रम १०१, पंचायती राज ३१ सहाय्यक अनुदाने 
(०१) (०३) जिल्हा परिषदांच्या इमारती बांधकामासाठी जिल्हा परिषदांना सहाय्यक अनुदाने (२५१५ 
0043)" या लेखाशीर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा. 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


०५. 


प्रशासनिक विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारास अनुसरून निर्गमित करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः पंसई-२०२३/प्र.क्र.9७/बांधकाम-४ 


प्रस्तुतचा शासन निर्णय वित्तीय अधिकार, नियम पुस्तिका, १९७८ भाग पहिला, उप 
विभाग-पाच, अ.क्र.१ महाराष्ट्र सार्वजनिक बांधकाम नियम पुस्तिकेतील परि.क्र.१३४ खाली 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३१०२५११४८११६०२० असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


प्रत, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by PRASHANT VINAYAKRAO PATIL 
p RAS H A N T DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 

ou=RURAL DEVELOPMENT DEPARTMENT, 

2.5.4.20=2b1bad66664b1e1 1e3bf66db1d526143e 


१/| N AY AKR AO 814db5f8c505422af66a5628314537e, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 


serialNumber=9524CAB2D5A858B4A01FF72F5CAE 


5FDDC4F8C964F3AFC6B6249294AD88EC870D, 
PA ग | | cn=PRASHANT VINAYAKRAO PATIL 


Date: 2023.10.25 17:07:37 +05'30' 


(प्रशांत पाटील) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


१. मा. विधानसभा व विधानपरिषद सदस्य, महाराष्ट्र विधानमंडळ, मुंबई. 
२. मा. मंत्री (ग्रा.वि.) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

३. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई. 

४. प्रधान सचिव, ग्राम विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

५. मा.राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मुंबई. 

६. सचिव (सार्वजनिक बांधकाम विभाग), मंत्रालय, मुंबई. 

७. महालेखापाल, महाराष्ट्र -१ मुंबई / महाराष्ट्र -२, नागपूर. 

८. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, सातारा. 

९. मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, सातारा. 

१०. अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, सातारा. 
११. अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, सातारा. 

१२. मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी, जिल्हा परिषद, सातारा. 

१३. कार्यकारी अभियंता (बांधकाम), जिल्हा परिषद, सातारा. 

१४. जिल्हा कोषागार अधिकारी, जिल्हा सातारा. 

१५. मुख्य लेखा परिक्षक, स्थानिक निधी लेखा, सातारा. 

१६. उपमुख्य लेखा परिक्षक, स्थानिक निधी लेखा, सातारा विभाग, सातारा. 
१७. जिल्हा लेखा परिक्षक, स्थानिक निधी लेखा, सातारा. 

१८. सभापती, पंचायत समिती, कोरेगाव, जि. सातारा. 

१९. गट विकास अधिकारी, पंचायत समिती, कोरेगाव, जि. सातारा. 

२०. निवडनस्ती, कार्यासन बांध-४, ग्राम विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


